शैक्षणिक वर्ष 2029-22 पासून राज्यातील विद्यमान 
औषधनिर्माणशासत्र अभ्यासक्रमाच्या पदवी व 
पदव्युत्तर पदवी विनाअनुदानित संस्थेत नवीन 
अभ्यासक्रम, सध्या सुरू असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या 
प्रवेश क्षमतेत वाढ, इ. साठी फार्मसी Hikes ऑफ 
इंडिया, नवी दिल्ली यांच्या परवानगीस अनुसरून 
शासनाची मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन शुध्दिपत्रक क्र. टीईएम-२०२१/प्र.क्र. ११०/तांशि-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: १३ ऑगस्ट, २०२१. 


संदर्भ :- १) शासन निर्णय क्र.टीईएम-२०२१/प्र.क्र. ११०/तांशि-४, 
दिनांक २९ जुले,२०२१. 
2) संचालक, तंत्र शिक्षण यांचा दिनांक ११ ऑगस्ट, २०२१ चा ई-मेल. 


शुध्दिपत्रक : 

संदर्भाधीन दिनांक २९ जुले, २०२१ च्या शासन निर्णयाच्या पहिल्या परिच्छेदातील 
अटी व शार्तीमधील अ.क्र. २ व ८ मध्ये “अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद” ऐवजी 
“फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडिया” असे वाचण्यात यावे. तसेच Annexure “A” मधील 
अ.क्र.९५ समोरील दुसऱ्या स्तंभात “११३४” ऐवजी “११७१” असे वाचण्यात यावे. 


२. हे शासन शुध्दिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥॥/95॥॥9.9०५.॥) या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२१०८१३१६४०३८८९०८ 
असा आहे. हे शुध्दिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Sanjay Audumbar ® 
Dharurkar 2 
(संजय औ. धारुरकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१. संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२. सर्व सहसंचालक, तंत्र शिक्षण, विभागीय कार्यालये (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत). 
३. सर्व अकृषि विद्यापीठांचे कुलसचिव (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 
. कुलसचिव, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ, लोणेरे, जि.रायगड 
५. संबंधित संस्था (संचालक,तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 


शासन शुध्दिपत्रक क्रमांकः टीईएम-२०२१/प्र.क्र. ११०/तांशि-४ 


६. फार्मसी काऊन्सिळ ऑफ इंडिया,कम्बाइन्ड काऊन्सिल बिल्डींग, कोटला रोड, ऐवान-इ- 
गालिब मार्ग, नवी दिल्ली-११० ००२. 

७. अतिरिक्‍त सचिव (तांत्रिक), भारत सरकार, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, ७ वा 
मजला, चंद्रलोक भवन, जनपथ, नवी दिल्ली - ११०००१. 

८. सहायक शिक्षण सल्लागार (तांत्रिक), भारत सरकार, मनुष्यबळ विकास मंत्रालय (शिक्षण 
विभाग), नवी दिल्ली. 

९. विभागीय अधिकारी, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, पश्चिम विभागीय कार्यालय, 
इंडस्ट्रियल इन्शुरन्स बिल्डींग, २ रा मजला, चर्चगेट, मुंबई. 

१०. निवड नस्ती/तांशि-४. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


